प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत 
कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या 
'कामकाजाबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२२/प्र.क्र.१३०/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा:- 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. झापोआ-२०१०/प्र.क्र.१८/प्राशि-४, 
दि.०२ फेब्रुवारी, २०११. 

प्रस्तावना:- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यासाठी राज्यातील 
विविध शाळांमध्ये मानधन तत्वावर स्वयंपाकी तथा मदतनीस कार्यरत आहेत. सदर स्वयंपाकी तथा मदतनीस 
यांची नियुक्‍ती शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे केली जाते. प्रस्तुत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना केंद्र व राज्य 
हिस्सा मिळून प्रति माह रु.२५००/- इतके मानधन देण्यात येते. प्रस्तुत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना शासन 
निर्णय दि.०२ फेब्रुवारी, २०११ मधील परिच्छेद ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कामकाज पार पाडावे लागते. प्रस्तुत 
कामकाजामध्ये शाळा व शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवणे ही बाब नमूद आहे. सदर काम योजनेशी संबंधित 
कामकाजव्यतिरिक्‍त असल्याने प्रस्तुत कामाबाबत स्वयंपाकी तथा मदतनीस कामगार संघटना यांच्याकडून 
नाराजी व्यक्‍त केली जात आहे. याबाबत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या संघटनेकडून शासनास वेळोवेळी 
निवेदन प्राप्त होत असून योजनेव्यतिरिक्‍त अन्य कामे न देण्याची तसेच स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना 
कामावरुन विनाकारण-विनाचौकशी कमी न करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुत योजनेंतर्गत 
कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांचे कामकाज सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांनी 
पुढीलप्रमाणे कामकाज पार पाडावे. 
i. शासनाने निश्चित केलेल्या पाककृतीनुसार विहीत वेळेत पोषण आहार शिजविण्याचे काम करणे. 
॥. तांदूळ व धान्यादी मालाची साफसफाई करणे. 
॥. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना जेवणाच्या जागेवर आहाराचे वाटप करणे. 
iv. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यानी आहाराचे सेवन केल्यानंतर जेवणाच्या जागेसह स्वयंपाकगृहाची 
साफसफाई करणे तसेच सांडलेल्या अन्नाची विल्हेवाट लावणे. 
५. पोषण आहाराकरीता वापरण्यात आलेल्या भांड्याची तसेच विद्यार्थ्याच्या ताटांची साफसफाई / 
स्वच्छता करणे. 
vi. पोषण आहाराकरीता आवश्यक असणारे पिण्याचे पाणी भरणे व जेवताना विद्यार्थ्यांना पाणी 
पुरविणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२२/प्र.क्र.१३०/एस.डी.3 


२. 


vil. शाळास्तरावर परसबाग निर्मिती व देखभालळीकरीता सहकार्य करणे. 
vii. अन्न शिजविताना वापरलेल्या भाजीपाला विषयक नोंदी ठेवणे. 
प्रस्तुत योजनेंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाजाबाबत काही तक्रारी 


प्राप्त झाल्यास त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. तदनंतर 
याबाबत संबंधित गटशिक्षणाधिकारी यांच्या परवानगीने पुढील उचित कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१८१६५१२९०९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRAMOD ABAJI PATIL 

p R A M A A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4a3b99d57d257e955ed34ca5 1db1f3c521002555e05c45 
5e86fa1c9c82a1d82b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PATIL 0000000100 चाई 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


CSC 0८ ww 


षु 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१२) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) शिक्षण संचाळक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४) शिक्षण संचालक (प्राथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


(२ S&S ८४ 


८“? 


१० 


१५) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सर्व) 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र ८ , मुंबई/नागपूर 
१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१८) निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


